श्री. वैभव गुलाबराव खैरकर, पुरवठा 
निरीक्षक (निलंबित), अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे 
निलंबन संपुष्टात आणून त्यांना शासन सेवेत 
पुन:स्थापित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : निलंब-२०२१/प्र.क्र.१५/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ एप्रिल,२०२१. 


संदर्भ :- १) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे आदेशा क्र.आकाअ/पुरवठा-४ 

आस्था/कावि-३५४/२०२०, दिनांक ३०.१२.२०२०. 

२) श्री. वैभव खैरकर, पु.नि.(नि.) यांचा अपील अर्ज, दि.०४.०१.२०२१. 

३) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्रआकाअ/पुरवठा-४/ 
आस्था /कावि-४२/२०२१, दि.०८.०२.२०२१. 

४) श्री. वैभव खैरकर, पु.नि.(नि.) यांचे सुनावणीच्या संबंधाने सादर केलेले लेखी 
निवेदन, दि. ०९.०२.२०२१. 

५) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अमरावती यांचे श्री. खैरकर, पु.नि. (नि.) यांच्या अपील 
अर्जाच्या संबंधाने दिलेले अभिप्राय, दि.२५.०२.२०२१. 


शासन आदेठा 


अपिलार्थी श्री. वैभव गुलाबराव खैरकर, पुरवठा निरीक्षक (निलंबित), अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी कार्यालय, अमरावती यांनी संदर्भ क्र.१ येथील विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, 
अमरावती यांच्या दि.३०.१२.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये व्यथित होऊन सदर आदेशाविरुद्ध 
शासनाकडे अपील अर्ज सादर केलेला आहे. सदर अपील अर्जावर मा.मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण यांचे समक्ष दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सुनावणी होऊन अपिलार्थी व गैर 
अपिलार्थी यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. 


२. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (9) (अ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या waa वापर करुन विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी 
श्री. खैरकर यांना संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये शासन सेवेतून निलंबित केले आहे. 


३. त्याअर्थी, अपिलार्थी यांचा खुलासा व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अमरावती यांच्या 
अहवालानुसार आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (५) (क) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून या आदेशाद्वारे विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, 
अमरावती यांचे संदर्भ क्र.१ येथील दि.३०.१२.२०२० रोजीचे आदेशा सर्व प्रभावानिशी रद्द करण्यात येत 
आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः निलंब-२०२१/प्र.क्र.१५/ना.पु.१५ 


४. तसेच, सदर प्रकरणी मला पुढीलप्रमाणे कळविण्याचे आदेश आहेत : 


“ श्री. वैभव खैरकर, पुरवठा निरीक्षक यांना सक्‍त ताकीद देण्यात येत आहे. सदर प्रकरणी 
विभागीय चौकशीची आवश्‍यकता नाही.” 


५. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सदर आदेशाची तात्काळ 
अंमलबजावणी करून श्री. वैभव खैरकर, पु.नि. यांना तात्काळ रुजू करून घेऊन त्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४०११६२४३७०५०६ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Asmita Ravindra Patil 


ढ ढ 
D arash Food Civil Supply Consumer 
mM l V | al Prot Departmer Code=400032, st=Maharash' 
2. 


26 


5.4.20=3aae 158692ef65b4486d9f1 ec9f35e5a368c85b29b6c959f9fc2c7c0e59 


d9. 


4 serialNumber=8e2cf799a7e33f6152bff0b34255dd63550b37c8fbbb9a98cee4e 
a l d4336f598, cn=Asmita Ravindra P: 


Date: 2021.04.01 16:30:00 +05'30' 


(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 
(यांना आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता व अनुपालन अहवाल सादर करण्याकरिता) 
) श्री.वैभव गुलाबराव खैरकर, पुरवठा निरीक्षक, अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, 
अमरावती (मार्फत : जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अमरावती) 


प्रत माहितीस्तव , 

१) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
२) उप आयुक्त (पुरवठा), अमरावती विभाग, अमरावती. 
३) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अमरावती. 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी,श्रेणी-२,अमरावती. 
सचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि. यांचे स्वीय सहायक, 
मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
निवडनस्ती, नापु-१५. 


9८ 


o~ 


पु 


an 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


